Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २७ ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 
१-५ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-१६ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना 


: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १००३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ सह महाराष्ट्र 

प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) प्रमाणे 
क्र.अ.का. - भू.सं. - उविअ - नाग . - श . - कावि - ३६८-२०२१. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना 
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टीपीएस -२४ ९६-२६४३ - सी.आर -३०० ( ए ) -युडी - ९ , दिनांक ०७-०१-२००० व क्र . टीपीएस 
२४००-१६२८ - सी.आर - २००-२००० - यु.डी. - ९ , दिनांक १०-०९ -२००१ नुसार मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे , नगर विकास विभागाची 


ना . - एक -१ ( १५५ ९ ) . 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


अधिसूचना क्र . टीपीएस - २४०१-८५५ - सी.आर - ७६ - युडी - ९ , दिनांक २७-०२-२००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अखत्यारीतील सात योजनांचे क्षेत्र 
वगळुन उर्वरीत नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे . तसेच नागपूर शहरासाठी विकास 
नियंत्रण नियमावली , २००० ही शासनाने , नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टीपीएस - २४००-१६८४ - सी.आर -१ ९२-२००० - युडी - ९ , 
दिनांक ३१-०३-२००१ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ० ९ - ०४-२००१ पासून अंमलात आलेली आहे . 


तसेच , उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार विषयांकित सेंट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी.पी. अॅन्ड बेरार 
कॉलेजपर्यंतचा रस्ता २४.०० मी . रुंदीचा विकास योजना रस्ता म्हणून करणेकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
३७ ( २ ) अन्वये फेरबदल प्रस्तावास दिनांक १२-११-२०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन अधिसूचनेनुसार मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे . मौजा 
नागपूर ( खास ) तहसिल नागपूर शहर , जिल्हा नागपूर येथील जमीन नागपूर शहराच्या मंजुर विकास आराखड्यानुसार सेंट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस 
चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी.पी. अॅन्ड बेरार कॉलेज पर्यंत २४.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरण करणे या विनिर्दिष्ट 
प्रयोजनासाठी क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठीच्या संपादनाच्या घोषणेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे . 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे खाजगी जागा विकास योजना रस्ता विकसित करण्याकरीता आवश्यक 
असल्यामुळे कलम १२६ अंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेला आहे . तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( २ ) व १२६ ( ४ ) 
अन्वये शासनाचे निर्णय क्र . टिपीबी - ४३१४-१८१ - प्र.क्र . ९ - २०१५ - नवि -११ , दिनांक २४-०८-२०१५ अन्वये प्रदत्त अधिकारान्वये भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ची कार्यवाहीसाठी सहाय्यक संचालक , नगर रचना विभाग , 
महानगरपालिका , नागपूर यांनी प्रस्ताव दिनांक २५ जुलै , २०१ ९ अन्वये प्रस्तावित केले आहे . सदर प्रस्तावातील ३ नझूल भूखंडाचे भाडेपट्टे 
नुतनीकरण करुन देण्यात आले असल्याने सदर भूखंडामधील बाधीत जमिनीचे भूसंपादनाबाबत सहाय्यक संचालक , नगर रचना विभाग , महानगरपालिका , 
नागपूर यांचे पत्र दिनांक २५-०३-२०२१ अन्वये प्रस्तावित केले आहे आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक 
असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी , नागपूर यांची खात्री झाली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी घ्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर 
मार्फत उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अदा करावयाची आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे . 


त्याअर्थी , शासनाने प्रदत्त केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( ४ ) सह भुमी 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचीत भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम " 
म्हणून संबोधिलेल्या ) च्या कलम १ ९ अन्वये जिल्हाधिकारी , नागपूर याद्वारे असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे . 


उक्त जमिनीच्या संबधित यापुढे करावयाच्या सर्व संपादनाच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे काम पार पाडण्याकरीता उक्त 
संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ ( ग ) अन्वये याद्वारे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , नागपूर शहर यांची नेमणूक करण्यात येत 
आहे . त्याचप्रमाणे उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरु करण्याबाबत 
निर्देशित करण्यात येत आहे . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , नागपूर शहर यांना उक्त अधिनियमाचे कलम २३ चे चौकशी दरम्यान उक्त अनुसूची मधील 
ज्या जमिनीचे नियोजन प्राधिकरणाने थेट खरेदीद्वारे किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२६ ( १ ) प्रमाणे संपादीत 
केलेली असल्याचे अथवा फायदे घेतलेले असल्याचे आढळून आल्यास त्या जमिनी अंतीम निवाड्याचे वेळी वगळण्यात येतील . 


उक्त संपादन क्षेत्र जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , नागपूर शहर यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या 
वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


अनुसूची - एक 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकरण क्र . ५ - अ - ६५-२०२०-२१ सेन्ट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी . पी . अॅन्ड बेरार कॉलेज पर्यंत 
२४.०० मी रुंद विकास योजना रस्ता ( केळीबाग रस्ता ) रुंदीकरण करण्याबाबतचे समाविष्ट खाजगी जमिनीचा तपशील खालीलप्रमाणे 

मौजा नागपूर ( खास ) , तालुका नागपूर शहर , जिल्हा नागपूर 
अ . क्र . शिट क्रमांक नगर भूमापन 

गा . न . नं . ७/१२ प्रमाणे संपादन करावयाचे 
क्रमांक मालमत्ता पत्रकाप्रमाणे 

क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
चौ . मी . 


( 4 ) 
चौ . मी . 


१ 


२३८ 


३८२ 


१२६.७० 


११५.९ २ 


२ 


१ ९ १ 


६३६ 


६२.२० 


१६.३६ 


३ 


१ ९ १ 


६३७ 


५२.२५ 


३१.१० 


एकूण 


१६३.३८ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

सेन्ट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी . पी . अॅन्ड बेरार 
कॉलेज पर्यंत २४.०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता ( केळीबाग रस्ता ) रुंदीकरण करण्याबाबत . 
सेन्ट्रल एव्हेन्यु रोड ते बडकस चौक ते कोतवाली पोलीस स्टेशन चौक ते सी . पी . अॅन्ड बेरार 
कॉलेज पर्यंत २४.०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता ( केळीबाग रस्ता ) रुंदीकरण करण्याबाबत . 
नागरी विकास क्षेत्रात पायाभूत प्रकल्पामुळे रस्ते वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन सुनियोजित 
शहरातील नगर विकास प्रकल्पाप्रमाणे वाहतुक व्यवस्था निर्माण करुन अपघात प्रमाण कमी 
करणे व नगर सर्वांग सुंदर करणे नागरिकांना त्यानुसार मोबदला देणे . 


: 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे नगर रचना विभाग , म . न . पा . , नागपूर यांचे कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


नागपूर : 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


दिनांक १ जुलै २०२१ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १००४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक कलि - विभुअ - लसिका - कावि - १३३-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ ( १ ) , राजपत्र दिनांक ५ ते ११ नोव्हेंबर २०२० अन्वये 
पान क्रमांक १० ते ११ वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४ - एलएक्यू - ४७-२०२०-२०२१ , 

मौजा गुंजखेडा , तहसील देवळी , जिल्हा वर्धा . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अ . क्र . 


१ 


१७ 


०३७ 


२ 


१८ 


०२० 


3 


४० 


०६० 


४ 


४ ९ 


० ०६ 


एकूण 


१२३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


निम्न वर्धा प्रकल्प . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


वर्धा नदीवरील पुलगाव बॅरेज बुडीत क्षेत्राकरीता . 
पाण्याचा स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन कास्तकारांना होणार 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , 


शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


दिनांक १० जून २०२१ . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १००५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम १ ९ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक म.स. - उ.जि. - भूसं - उवप्र - कावि - २६७-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना कलम ११ , राजपत्र दिनांक १६ ते २२ जुलै २०२० अन्वये 
पान क्रमांक ३८ ते ४० , अ . क्र .७१० वर प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा यांस ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी अधिका - यांचे नाव व 
पत्ता नमूद करावा ) पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५ - एलएक्यू - ४७-२०१९ -२०२० , 
मौजा रुद्रापूर , 

तहसील आष्टी , जिल्हा वर्धा , 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


“ 


हे . आर 


१ 


२३ 


०३२ 


२ 


४४ 


००६ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


०३८ 


ना . - एक -२ ( १५५ ९ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

कार नदी प्रकल्प . 
कार नदी प्रकल्पाच्या कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता कार नदी प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील जमिनीला सिंचनाचे 
लाभ होणार आहे . 


सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , उर्ध्व वर्धा प्रकल्प , वर्धा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १००६ . 
वाचा : क्र.कली - जिमंअ - कावि -१२७ ९ -२०२० , दिनांक ३० डिसेंबर , २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक अका - जिमअ - सावंगा - कावि -८ ९४-२०२१. 

शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र.टीएलसी - १०७६-६३९ २३ - एम -६ , दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ च्या अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल 
अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ४१ वा ) याचे कलम ४ , पोटकलम ( १ ) च्या परंतुका खाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित 
करण्यात आलेल्या आहेत त्याचा वापर करून मी , प्रेरणा देशभ्रतार , जिल्हाधिकारी , वर्धा जिल्हा याद्वारे दिनांक २८-०६-२०२१ पासून वर्धा जिल्ह्याचा 
आष्टी तालुक्यातील सावंगा ( पुनर्वसन ) या पुनर्वसित गावठाणाचे खालील अधिसूचनेमध्ये निर्दीष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व वर्धा जिल्ह्याच्या आष्टी 
तालुक्यातील सावंगा ( पुनर्वसन ) या नावाने ओळखण्यात येणा - या गावात रूपांतर करीत आहे ; 

अनुसूची 
तालुका मूळगाव सावंगा ( पुनर्वसन ) नावाने गावात 

मूळ गाव साहूर गावात राहणारे 
रूपांतर केलेले पुनर्वसित 

सर्वे क्रमांक 
गावठाणाचे सर्वे क्रमांक 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
साहूर यापुर्वी साहूर या गावाचे क्षेत्रात असलेले शेत 

स.न. ४५४ , ४५६ व ४५७ आराजी अनुक्रमे ०.२८ , 
जि . वर्धा 

स.नं. ४५४ , ४५६ व ४५७ आराजी अनुक्रमे १.९ ५ , ३.०२ एकूण आराजी ५.२५ हे आर वगळून 
०.२८ , १.९ ५ , ३.०२ एकूण आराजी ५.२५ हे आर पूर्वीप्रमाणे सर्व शेत सर्वे क्रमांक . 


आष्टी , 


वर्धा : 


प्रेरणा देशभ्रतार , 


दिनांक २८ जून २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , वर्धा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १००७ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कवि - अका - उविअ - भूसंपादन - २६६-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


समुचित शासन असलेले उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वरोरा तसेच त्यांचे कर्मचारी , तसेच संपादन संस्था व त्यांचे कर्मचारी 
तसेच उपअधिक्षक , भूमी अभिलेख व त्यांचे कर्मचारी यांना जमिनीचे सर्वेक्षण करणे , मातीचे नमूने घेणे व इतर संपादनाचे कामे करण्याकरीता कलम १२ 
नुसार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वरोरा , जिल्हा चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-६५-२०१९ -२० , मौजा चरुरखटी , तालुका वरोरा , जिल्हा चंद्रपूर . 
अ . क्र . सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) 


( 
१ 
) 


हे . आर 


१ 


१३१/१ 


०२० 


२ 


१३१/२ 


० १ ९ 


एकूण क्षेत्र 


०३ ९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


: 


पोथरा नाला मध्यम प्रकल्प . 
पोथरा नाला प्रकल्प चिकणी शाखा कालव्याअंतर्गत कालव्याच्या बांधकामासाठी . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता पोथरा नाला मध्यम प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 
पोथरा नाला मध्यम प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील सोयी - सुविधांचा लाभ परिसरातील भूधारकांना 
होणार आहे . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयी - सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


: 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


( 
अ 
) 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम : - निरंक 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

: - निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


( ब ) 


: 


( क ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १००८ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कावि - अका - उविअ - भूसंपादन - २६७-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


समुचित शासन असलेले उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वरोरा तसेच त्यांचे कर्मचारी , तसेच संपादन संस्था व त्यांचे कर्मचारी 
तसेच उपअधिक्षक , भूमी अभिलेख व त्यांचे कर्मचारी यांना जमिनीचे सर्वेक्षण करणे , मातीचे नमूने घेणे व इतर संपादनाचे कामे करण्याकरीता कलम १२ 
नुसार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
ना . - एक -३ ( १५५ ९ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वरोरा , जिल्हा चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-६५-२०१९ -२० , मौजा शेंबळ , तालुका वरोरा , जिल्हा चंद्रपूर . 
अ . क्र . सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


( 
१ 
) 


१ 


६८६ 


००१ 


२ 


६८० 


०३० 


३ 


६७ ९ 


० १३ 


६७८ 


००८ 


एकूण क्षेत्र 


०५२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


लाल नाला मध्यम प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयी - सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


लाल नाला प्रकल्प वरोरा शाखा कालव्याअंतर्गत कालव्याच्या बांधकामासाठी . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता लाल नाला मध्यम प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 
लाल नाला मध्यम प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील सोयी - सुविधांचा लाभ परिसरातील भूधारकांना 
होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


( अ ) 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

: - निरंक 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

: - निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 


( ब ) 
( क ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०० ९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक कवि - अका - उविअ - भूसंपादन - २६८-२०२१ . – 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही ) ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम -१० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


समुचित शासन असलेले उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वरोरा तसेच त्यांचे कर्मचारी , तसेच संपादन संस्था व त्यांचे कर्मचारी 
तसेच उपअधिक्षक , भूमी अभिलेख व त्यांचे कर्मचारी यांना जमिनीचे सर्व्हेक्षण करणे , मातीचे नमूने घेणे व इतर संपादनाचे कामे करण्याकरीता कलम १२ 
नुसार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वरोरा , जिल्हा चंद्रपूर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११-६५-२०१९ -२० , मौजा पांझुर्णी , तालुका वरोरा , जिल्हा चंद्रपूर . 
सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र 

( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे.आर 


१ 


२१३ 


० ०८ 


२ 


३२३ 


००२ 


३ 


१५४ / ब 


०१६ 


३३६ 


००१ 


0 0 


५ 


२ ९ ८ / १ 


००१ 


६ 


२८३ 


०३२ 


७ 


२० ९ / १ 


० १३ 


८ C 


२१ ९ / ४ 


००५ 


९ P 


३३४ 


० ०८ 


१० 


१२६/१ 


०३६ 


एकूण क्षेत्र 


१२२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


पोथरा नाला मध्यम प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , 
सोयी - सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


पोथरा नाला प्रकल्प चिकणी शाखा कालव्याअंतर्गत कालव्यावरील उपलघु कालवा क्रमांक ३ 
व गट लघु कालव्याचे बांधकामासाठी . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता पोथरा नाला मध्यम प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 
पोथरा नाला मध्यम प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील सोयी - सुविधांचा लाभ परिसरातील भूधारकांना 
होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 
ज्याअर्थी , भूमि संपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन 
यांची अधिसूचना दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , 


शके १ ९ ४३ 


१३ 


: 


( अ ) 
( ब ) 
( क ) 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम निरंक 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

निरंक 
त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


: 


वरोरा : 
दिनांक २४ जून २०२१ . 


सुभाष शिंदे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वरोरा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१० . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ . 

अधिसूचना -३ 
क्रमांक १६४८ - नापावि ( द ) ना - चिशा - अधिसूचना - ३-२०२१ . 
ज्याअर्थी , 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ च्या कलमे ५ , ६ व ७ नियम ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की , पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र गठीत व घोषित करण्यासाठी मी , राजेश नारायणराव ढुमणे , कार्यकारी अभियंता , 
नागपूर पाटबंधारे विभाग ( दक्षिण ) , नागपूर खालीलप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती , जमिनधारक आणि / किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , सिंचन शाखा , उपविभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर 
माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे ; 

त्याअर्थी , आता , मी , राजेश नारायणराव ढुमणे , कार्यकारी अभियंता , नागपूर पाटबंधारे विभाग ( दक्षिण ) , नागपूर असेही जाहीर करतो की , यापुढे 
विभागातर्फे कोणाही वैयक्तीक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमीनीस व्यक्तीगत आधारावर पाणी पुरविले जाणार नाही . आणि महाराष्ट्र सिंचन 
पध्दतीचे शेतक - याकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ व नियम २००६ याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणी वापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करुन घेणे बंधनकारक असेल . 

या प्रगटनामुळे व्यथीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रगटन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नागपूर यांचेकडे अपिल दाखल करता येईल . येथे मी असेही जाहीर करतो की , ही अधिसूचना कलम २२ वगळून जाहीर 
करण्यात येत असल्याने विनिर्दिष्ट लाभक्षेत्रच ( CCA ) पाणीवापर संस्थेकडे हस्तांतरणासाठी प्रस्तावित आहे . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव : कान्होलीनाला मध्यम प्रकल्प , ता . हिंगणा , जिल्हा नागपूर . 
पाणी वापर संस्थेचे नाव - रचना उपसा जलसिंचन संस्था ( मौदा ) , देवळी पेंढरी , ता . हिंगणा , जि . नागपूर . 

एकूण : जी . सी . ए . ४२.४७ हेक्टर , एकूण : सी . सी . ए . ४०.४७ . 


विमोचक क्रमांक 


लागवड 


मुख्य कालवा / शाख कालवा / 
वितरीका / लघु वितरीका 


गां . सर्वे / गट नं . , स . पा . वा . 

संस्थेचे क्षेत्र 


योग्य क्षेत्र 


सर्वे / गट नं . 

( ३ ) 


एकूण क्षेत्र 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


मौदा 


२५ 


४१० 


४ १० 


डावा -१ , 
सा . क्र .५० मी . 


उपसा पध्दतीने नलिकाबध्द 
वितरण व्यवस्था मुख्य नलिका 


एकूण 


४ १० 


४१० 


ना . - एक -४ ( १५५ ९ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चालू 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


हे . आर 


डावा -२ , 


मुख्य नलिका 


२७ 


१७० 


१७० 


सा . क्र . ७० मी . 


एकूण 


१७० 


१७० 


डावा -३ , 


७७ 


० ९ ४ 


० ९ ४ 


सा . क्र . १७० मी . 


७८ 


१५४ 


१५४ 


एकूण 


२४८ 


२ ४८ 


डावा -४ , 


७४ 


१६० 


१६० 


सा . क्र . २१० मी . 


७५ 


१६७ 


१६७ 


७६ 


४३३ 


४३३ 


एकूण 


७६० 


७६० 


डावा -५ , 


३ ९ 


२०२ 


२०२ 


सा . क्र . ३२० मी . 


४० 


२०२ 


२०२ 


४३ 


२६३ 


२६३ 


४४ 


३०० 


२०० 


७३ 


२२१ 


२२१ 


एकूण 


११८८ 


१० ८८ 


डावा -६ , 


४१ 


६१४ 


६१४ 


सा . क्र . ३८० मी . 


४२ 


५७६ 


५७६ 


४६ 


२८१ 


२२१ 


एकूण 


१४७१ 


१४ ११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , 


शके १ ९ ४३ 


१५ 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


विमोचकनिहाय गोषवारा 
विमोचक 

एकूण 

क्षेत्र लागवड योग्य क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

हे . आर हे 
सा . क्र . ५० मी . 

४१० 

४ १० 
सा . क्र .७० मी . 

१७० 

१७० 
सा . क्र . १७० मी . 

२४८ 

२४८ 
सा . क्र . २१० मी . 

७६० 
सा . क्र .३२० मी . 

११ ८८ 

१० ८८ 
सा . क्र .३८० मी . 

१४७१ 

१४ ७१ 


२ 


3 


४ 


७६० 


५ 
६ 


पाणी वापर संस्थचे एकूण क्षेत्र 


४२ ४७ 


४० ८७ 


राजेश नारायणराव ढुमणे , 
नागपूर : 

कार्यकारी अभियंता . 
दिनांक २८ जून २०२१ . 

नागपूर पाटबंधारे विभाग ( दक्षिण ) , नागपूर . 
भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०११ . 

BY EXECUTIVE ENGINEER 
MMISF ACT , 2005 . 

Notification - III 
No. 1648 - NID ( S ) N - DB - Noti . - III - 2021. 

Whereas , it has been decided to delineate the Area of Operation of Water Users Association ( WUA's ) 
on hydraulic basis with lift Irrigation and as per administrative convenience under Sections 5 , 6 , 7 and 
Rule 3 of the MMISF Act , 2005. I , R. N. Dhumne , the Executive Engineer , Nagpur Irrigation Division 
( South ) , Nagpur hereby , delineate Areas of Operation of following WUA's and direct that the certified 
copy of the updated map and list of land holders and / or occupiers of said WUA's shall be displayed on the 
notice board of the offices of concerned Gram Panchayat , Tahsil office , Irrigation Section , Sub - Division 
and Division at other prominent public places ; 

Now , therefore , I , R. N. Dhumne , the Executive Engineer , Nagpur Irrigation Division ( South ) , Nagpur 
also hereby , declare that no water should be supplied by the appropriate authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of water through Water User's Association shall be binding 
on all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers . 

Any person affected by the notification or part thereof , may within thirty ( 30 ) days from the date of 
publication of this notification in the Official Gazette , file an appeal before Superintending Engineer , 
Command Area Development Authority , Nagpur . 


SCHEDULE 


Name of Project : - Kanholinalla Medium Irrigation Project , Tah . Hingna , Distt . Nagpur 
Name and Address of Proposed / existing WUA : Rachana Upsa Jal Sinchan Sanstha ( Mauda ) , Deoli 

Pendhari , Tah . Hingna , Distt . Nagpur ( Main Canal ) . 
Offtake 

Distributory Villagewise Survey Total 
Number ( s ) Branch Canal / No./Gut No. wise Area of 
Main Canal 

WUAC.C. A. 
Survey / Area 

Gut No. G.C. A. 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
H. A. 

H. A. 

Mauda 
OL - 1 , Lift Irrigation main 25 

4 10 

4 10 
R. D.50M . Pipeline with 
distribution outlets Total 

4 10 

4 10 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


SCHEDULE Contd . 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 
H. A. 


( 5 ) 
H. A. 


Main Pipeline 


27 


1 70 


1 70 


OL - 2 , 
R. D. 70 M. 


Total 


170 


1 70 


OL - 3 , 
R. D. 170 M. 


77 
78 


094 
1 54 


094 
154 


Total 


248 


248 


OL - 4 , 
R. D. 210 M. 


74 
75 
76 


160 
167 
433 


160 
167 
4 33 


Total 


760 


7 60 


OL - 5 , 
R. D. 320 M. 


39 
40 
43 
44 
73 


202 
202 
263 
300 
221 


202 
202 
263 
200 
221 


Total 


11 88 


10 88 


. . 


OL - 6 , 
R. D. 380 M. 


41 
42 
46 


6 14 
576 
281 


6 14 
5 76 
221 


Total 


14 71 


14 11 


S. No. 

( 1 ) 


1 
2 
3 


OFFTAKEWISE ABSTRACT 
Offtake 

G. C.A. 
( 2 ) 

( 3 ) 

H. A. 
R. D. 50 M. 

4 10 
R. D. 70 M. 

170 
R. D.170 M. 

248 
R. D. 210 M. 

760 
R. D. 320 M. 

11 88 
R. D. 380 M. 

14 71 


C. C. A. 

( 4 ) 
H. A. 
4 10 
1 70 
248 
760 
10 88 
14 11 


4 . 
5 


Total Area of WUA .. 


4247 


40 87 


RAJESH NARAYANRAO DHUMNE , 

Executive Engineer , 
Nagpur Irrigation Division ( South ) , 

Nagpur . 


Nagpur : 
Dated the 28th June 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


